औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने संमत 
केलेले ठराव क्र. ११९२/१ दि.२०.७.२०१७, ठराव क्र.४७३ 
दि.२३.५.२०१८ व ठराव क्र.९१७ दि.१२.२.२०१९ अंतिमत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : औमपा-२०१९/प्र.क्र.३४६/नवि-२४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १७ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- आयुक्त, औरंगाबाद महागरपालिका यांचे पत्र क्र.जा.क्र.मनपा/मामअ/२०१९/९८६ 
दिनांक २३.९.२०१९. 
प्रस्तावना :- 


औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या मालकीच्या शाळा खाजगी संस्थेस भाड्याने देण्याबाबत सर्वसाधारण 
सभेने पारित केलेले ठराव क्र.११९२/१ दि.२०.७.२०१७, ठराव क्र.४७३ दि.२३.५.२०१८ व ठराव क्र.९१७ 
दि.१२.२.२०१९सदरील तिन्ही ठराव विखंडीत करण्याबाबत आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका यांनी 
त्यांच्या दि.२३.९.२०२१ पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. 


२. सर्वसाधारण सभेने पारित केलेले ठरावांचा सारांडा खालीलप्रमाणे आहे: 


१) एन-९ सिडको येथील बंद पडलेली महानगरपालिकेच्या शाळेची इमारत ही अत्रिणी बहुउद्देशीय 
शैक्षणिक संस्था, औरंगाबाद यांना रेडीरेकनरप्रमाणे भाडे आकारुन नेहमीच्या अटी व शर्तीनुसार 
भाडेतत्वावर देण्याबाबत महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव क्र ११९२/१ दि.२०.७.२०१७ 
रोजी संमत केला होता. 

२) रोजेबाग गीतानगर येथील बंद पडळेळी महानगरपालिका प्राथमिक शाळा ही राज एज्युकेशन अँण्ड 
वेलफेअर सो. या संस्थेस प्रतिमहा रु.१०००/- प्रमाणे वार्षिक भाडे रक्‍कम रु.१२०००/- एवढी 
आकारणी करुन भाडेतत्वावर देण्याबाबत महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव क्र ४७३ 
दि.२३.५.२०१८ संमत HAH आहे. 

३) न्यु उस्मानपुरा येथे महानगरपालिकेद्वारे चालविली जाणारी प्राथमिक शाळेची इमारत २९ वर्षे 
कालावधीकरिता जेन शौक्षणिक संस्था यांना भाडेतत्वावर देण्याबाबत व भाडे निश्चित करताना 
Rehr गणकानुसार घसारा रक्कम (इमारतीचे वयोमान) गृहित धरुन भाडे आकारणी 
करण्याबाबत महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव क्र.९१७ दि. १२.२.२०१९ संमत केलेला 
आहे. 


३. तदअनुषंगाने, सर्वसाधारण सभेने पारित केलेले तिन्ही ठरावांची अंमलबजावणी करणे योग्य 
नसल्यामुळे तसेच महानगरपालिकेच्या आर्थिक हिताच्या विरुद्ध असल्यामुळे सदरील तिन्ही ठराव विखंडीत 
करण्याची विनंती आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका यांनी त्यांच्या दि २७.४.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
शासनास केलेली आहे. 


Sa निर्णय क्रमांकः औमपा-२०१९/प्र.क्र.३४६/नवि-२४ 


४. उपरोक्त सर्व नमूद बाबी लक्षात घेता, औरंगाबाद महानगरपालिकेतील सर्वसाधारण सभेने पारित 
HIS ठराव क्र. ११९२/१ दि.२०.७.२०१७, ठराव क्र.४७३ दि.२३.५.२०१८ व ठराव क्र.९१७ दि.१२.२.२०१९ 
सदरील तिन्ही ठराव विखंडीत करण्यासाठी प्रथमत: निलंबित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन TA :- निर्णय :- 


उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या वस्तुस्थितीनुसार, औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या शाळा विविध 
संस्थेस भाडेतत्वावर देण्यासाठी, औरंगाबाद महानगरपालिकेतील सर्वसाधारण सभेने पारित केलेले ठराव क्र. 
११९२/१ दि.२०.७.२०१७, ठराव क्र.४७३ दि.२३.५.२०१८ व ठराव क्र.९१७ दि.१२.२.२०१९महानगरपालिकेच्या 
आर्थिक हिताच्या विरुद्ध असल्यामुळे नमूद तिन्ही ठराव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे कलम 
४५१(१) नुसार विखंडीत करण्यासाठी प्रथमत: निलंबित करण्यात येत आहे. 


सदर ठराव निलंबनाप्रकरणी संबंधिताना अभिवेदन करावयाचे असल्यास त्यांना निलंबन आदेशाच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत शासनास अभिवेदन करणे आवश्यक आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२०११७११४८३१९७२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Vidya Ramappa Hampayya 
Date: 2022.01.17 17:55:44 +05'30' 
(विद्या हम्पय्या) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


Ee) 


आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद. 

मा.मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. महापौर, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद. 

नगर सचिव, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद. 

मा. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
उप सचिव (नवि-२४) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवड नस्ती (नवि-२४). 


AN AD 


Cc 
ae 


खी oc 
>> <:-- << >> SP DS DS 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


